RNI No. MAHBIL /2012 /44835 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - १२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


[ पृष्ठे ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


सदस्य - सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगर रचना यांजकडून 

नगर विकास विभाग 

सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

क्रमांक नावि /प्र. छा . स./ प्रा. यो./ कलम २० ( ३ )/ २९६/ २०१८. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे 
ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) मधील तरतुदीनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक 
योजना ” असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजीमंजूर केली असून दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अमलात आलेली आहे. या 
मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे जलालपूर , तालुका-जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३४९ ( पै.) व ३५० ( पै.) ही जागा ६९ ( ४५ + १२ + १२ ) मीटर 
रुंद प्रादेशिक योजना रस्त्याने बाधित होत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१५/ प्र. क्र . ४९ / 
१५/ नवि - १३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” असे 
संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचेकलम २० , उप - कलम (२) मधील तरतुदीनुसार खालील फेरबदल नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून 
करण्याचे प्रस्तावित केले असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे ( यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले 
आहे) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “प्रस्ताव छाननी समितीचे ” मत झाले आहे . 


फेरबदल 


( १) नकाशात दर्शविलेल्या A- B मौजे जलालपूर , तालुका नाशिक येथील गट नंबर ३४९ (पै.) व ३५० (पै.) रस्त्याची रुंदी ६९ ( ४५ + १२ + १२ ) 

मीटर ऐवजी २४ मीटर रुंद प्रस्तावित करणे व रस्ता रुंदीकरणामधून मुक्त झालेले क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणे . 
( २) नियोजनाच्या दृष्टीने संलग्नता कायम राहण्याच्या दृष्टीने नकाशात दर्शविलेल्या A-C (मौजे चांदशी , सर्व्हेनंबर ५८ मधील अस्तित्वातील 

इतर जिल्हा मार्ग क्रमांक १५८ ) रस्त्याची रुंदी ६९ (४५ + १२ + १२) मीटर प्रस्तावित करणे . 


वि (एच) ८५४ 


(१ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ - २८, २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


अट 


( १) नकाशात दर्शविलेल्या A- B रस्त्याची रुंदी ६९ (४५ + १२ + १२) मीटर ऐवजी २४ मीटर रुंद प्रस्तावित केल्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाच्या 

प्रस्तावामधून मुक्त होणाऱ्या संपूर्ण क्षेत्रासाठीचे अधिमूल्य शासन निर्णय दिनांक ४ जानेवारी २०१६ मध्ये नमूद तरतुदीनुसार अर्जदार यांनी 

भरणे बंधनकारक राहील . 
( २) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर जागेचा विकास करणेबंधनकारक राहील. 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट- कलम ( १) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५/प्र.क्र . ४९ / १५ / 
नवि - १३ , दिनांक ११ जून २०१५ अन्वये कलम २० (२ ), २० (३) व २० ( ४ ) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले 
आहेत ; 

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) अन्वये सहसंचालक , 
नगररचना , नाशिक विभाग, नाशिक उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत . 

हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा, दुसरा मजला, जिल्हा कृषी औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड, नाशिक , 
एन . डी . सी . सी . बँकेच्या शेजारी, द्वारका चौक, नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थत्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी 
देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा यांना “ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. “ अधिकारी ” यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर करावा. 


प्रस्तुत सूचना www.dtp. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


प्रतिभा भदाणे , 

सदस्य सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक, नगररचना, 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १३ मार्च २०१८ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Office of the Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

No . NKDN /PSC /R . P . Nashik / Section 20 ( 3)/296 / 2018 . - Whereas, the Governmenthas sanctioned 
the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 21st June 2013 (hereinafter referred to as " the said 
Regional Plan ") under the provisions ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as "the said Act" ) and has come into force with effect from 16th September 2013 as per the 
said Regional Plan the land bearing Gat No . 349 ( Pt.) and 350 (Pt.) of Mouze Jalalpur, taluka and district 
Nashik (hereinafter referred to as " the said area ") is affected by 69 (45 + 12 + 12 ) meter Regional Plan 
Road ; 

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS- 1815 /CR - 49/ 15 /UD - 13, dated 6th May 2015 
and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the 
directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act formaking changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans and for that 
purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee”; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


3 


and whereas; the “ Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said GovernmentResolution , 
is of the opinion that themodification mentioned below shall be proposed and accordingly it is necessary 
to modify the said Regional Plan , (hereinafter referred to as “ the said Modification ”) in accordance with the 
provisions of sub - section (2 ) of Section 20 of the said Act , subject to the following conditions . 


Modification 
( 1) Thewidth of the A - B road [S . No. 349 (Pt.) and 350 (Pt.) ofmouje Jalalpur] as shown on plan shall 
be proposed 24 mtrs instead of69 (45 + 12 + 12 ) mtrs and the area released from road widening proposed 
to be included in ResidentialZone. 


(2 ) As per planning point of view for maintiaining continuity the width of road A - C (existing other 
district road No. 158 passing through S . No . 58 ofmouje Chandshi) as shown on plan shall be proposed 
69 (45 + 12 + 12 ) mtrs . 


Conditions 


( 1) It shall be binding to Applicant to deposit the premium amount for total area released from road 
widening due to proposed 24 mtrs wide instead of 69 (45 + 12 + 12 ) mtrs as shown on plan . 

(2 ) It shall be binding to develop the said land as per the guidenlinesmentioned in the said Government 
Resolution and Annexure with it . 

and whereas, as per the provision of sub -section ( 1) of Section 151 of the said act,Government vide 
Notification No. TPS - 1815 /CR -49 /15 /UD - 13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Section 
20 (2 ), 20 ( 3) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning . 


Now , therefore , in exercise of powers delegated by Government in this regard , as per Section 20 (3 ) 
of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik by this notice declares intention 
to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification invites 
suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date ofpublication of this Notice 
in the Maharashtra Government Gazette . 


The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Nashik 
Branch , 2nd Floor , Zilla KrushiAudyogik Sahakari Sangh Ltd ., Nashik , Near NDCC Bank , Dwarka Chowk, 
Nashik . The Plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during 
office hours in their office . Regarding the proposed said modification , Assistant Director of Town Planning , 
Nashik Branch , Nashik is appointed as the " Officer" to hear the suggestions / objections received within 
the stipulated period and after following legal procedure , the "Officer" shall submit the report thereon to 
Member- Secretary . 


This Notice is also be available on website www .dtp .maharashtra . gov.in . 


PRATIBHA BHADANE , 

Member-Secretary , 
Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning , 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 13th March 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 

नगर विकास विभाग 
सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


क्रमांक नावि / प्र. छा . स ./ प्रा. यो. अहमदनगर / कलम २० ( ३)/ ३०५/ २०१८. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१९६६ ( यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) मधील तरतुदीनुसार अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास “ उक्त 
प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अमलात आली 
आहे. या मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे रुई, तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर ४१० (पै.) मधील अंदाजे १०.१५ हेक्टर क्षेत्र 
( यापुढे ज्यास “ उक्त जमीन ” असे संबोधले आहे) शेती तथा ना -विकास या विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१५/ प्र. क्र . ४९ / 
१५/ नवि - १३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” असे 
संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम ( २) मधील तरतुदीनुसार उक्त क्षेत्र “ शेती तथा ना -विकास ” या विभागातून वगळून , 
खालील अटींच्या अधीन राहून, “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून ( यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे) 
त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “प्रस्ताव छाननी समितीचे” मत झाले आहे. 


(१ ) अर्जदार यांना दिनांक ४ जानेवारी २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद तसेच वेळोवेळी निश्चित केलेल्या तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम 
भरणे बंधनकारक राहील . 


( २ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जागेचा विकास करणे अर्जदार यांचेवर 
बंधनकारक राहील . 


( ३) विषयाधीन जागेचे विकसन करताना व विकास पश्चात अर्जदार यांनी सदर जागेत पाणीपुरवठ्याची सोय करणे, सांडपाणी व्यवस्था , 

घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील . 


( ४) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर), सौरऊर्जा प्रकल्प अशा स्वरूपाच्या 

संकल्पना सदर जमिनीचेविकसन करताना अमलात आणणे आवश्यक राहील . 


( ५) प्रस्तुत जमिनीचेविकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांकरिता प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील . 


( ६ ) सदर वापर विभाग बदलाचे १०. १५ हेक्टर क्षेत्रासाठी अर्जदार यांनी रक्कम रुपये १९ , ८७ , ३७० सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी कार्यकारी 

अभियंता, नाशिक पाटबंधारे विभाग यांचेनावे डिमांड ड्राफ्टद्वारे भरणा करणे आवश्यक राहील. अर्जदार यांचे क्षेत्रालगत जलसंपदा 
विभागाच्या लाभधारक शेतीस पाटपाणीपुरवठा होणेसाठी असलेल्या शेतचारी व इतर सोयी - सुविधांवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण 
अथवा बांधकाम करता येणार नाही . रहिवास प्रयोजनार्थ गट नंबर ४१० मधील क्षेत्रात सांडपाणी निचरा होणेसाठी योग्य ती व्यवस्था 
अर्जदार यांना करणे आवश्यक आहे. तसेच याबाबतचे सांडपाणी चारी अथवा नाल्यात सोडले जाणार नाही, याची दक्षता घेणे बंधनकारक 


राहील. 


( ७) विषयाधीन जागेवर अर्जदार / विकसनकर्ता यांनी जागेचेविकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 
पडताळणी करण्यात यावी . 


( ८ ) सदर जागेवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणेबंधनकारक राहील . 
( क ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ख) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


( ग) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर . . एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( घ ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 

( ड ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
(९ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय ‘ भोगवटा 

प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट - कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/प्र.क्र . ४९ / १५/ नवि 
१३, दिनांक ११ जून २०१५ अन्वये कलम २० ( २), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत; 

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारानुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २० चे पोट -कलम ( ३) अन्वये उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत . 

__ हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना, अहमदनगर शाखा, सौ . सावित्रीबाई फुले व्यापारी संकुल , हॉल क्रमांक १०५, पहिला मजला , 
आकाशवाणी केंद्राजवळ , सावेडी, अहमदनगर - ४१४ ००४ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचेकार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर 
सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा यांना “ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. “ अधिकारी ” यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य - सचिव यांचेकडे सादर करावा . 


प्रस्तुत सूचना www. dtp . maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


प्रतिभा भदाणे , 
सहसंचालक, नगररचना, 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , १५ मार्च २०१८ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No. NKDN/ P.S . C./ R . P. A. Nagar/ Sect. 20 ( 3)/ 305/ 2018. - Whereas, the Government has sanctioned 
the Revised Regional Plan for Ahmednagar district on dated 14th July 2005 (hereinafter referred to as “ the 
said Regional Plan ”) under the provisions ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as " the said Act") and has come into force with effect from 1st October 2005 and as per the 
said Sanctioned Regional Plan , the land admeasuring about 10 . 15 Hectare bearing Gat No. 410 (Pt.) of 
Mouze Rui, taluka Rahata , district Ahmednagar (hereinafter referred to as “ the said Land ") is included in 
the Agriculture / No -DevelopmentZone ; 

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as " the said Government Resolution ") has issued the 
directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act formaking changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plan under the said 
Act, and for thatpurpose constituted “ Proposal Scrutiny Committee " ; 

and whereas; the “ Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said GovernmentResolution , 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


is of the opinion that the said land shallbe deleted from "Agriculture / No-DevelopmentZone " and proposed 
to be included in " Residential Zone" and accordingly , it is necessary to modify the said Regional Plan , 
(hereinafter referred to as “ the said Modification ”) in accordance with the provisions of sub - section (2) of 
Section 20 of the said Act, subject to the following conditions. 


( 1) It shallbe binding to the Applicant to deposit the premium amount asmentioned in Government 

Resolution , dated 4th January 2016 and the guidelines issued from time to time. 
(2 ) It shallbe binding to the Applicant to develop the said land as per the guidelines mentioned in 

said GovernmentResolution and Annexure with it. 


( 3) Applicant/ Developer shall make necessary self contained arrangements to provide Water Supply, 

Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land 
and after Development of the said land, at his own cost. 


( 4 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recycling , 

Solar Energy while developing the said land. 


( 5 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space . 
(6 ) It shall be binding to Applicant / Developer to deposit the amount of Rs. 19 ,87 , 370 by Demand 

Draft in the name of Executive Engineer, Irrigation Department, Nashik Division for Irrigation 
restore / establishment expenditure . No encroachment is allowed on Irrigation Tributary and 
other Amenities provided to other benefishries of Irrigation Department, adjacent to the area 

under this proposal. 
(7 ) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare ,while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the 

time of final sanction to development. 
(8 ) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below - 


(A ) After sanctioned of final layout 

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 

shall be permissible . 
( B ) After completion of 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
basic Amenities. 

shall be permissible . 
( C ) After completion of 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
basic Amenities . 

shall be permissible . 
( D ) After completion of 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
basic Amenities. 

shall be permissible . 
(E ) After completion of 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
basic Amenities . 

shall be permissible . 
( 9 ) If , the Group Housing Scheme is proposed in the layout, then Occupancy Certificate shall not be 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land . 


and whereas, as per the provision of sub -section ( 1) of Section 151 of the said Act, Government vide 
Notification No. TPS - 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Section 
20 ( 2 ) , 20 ( 3 ) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning. 

Now , therefore, in exercise of the powers delegated by Governmentin this regard , as per sub - section 
(3 ) of Section 20 of the said Act , Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this notice 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


declares intention to make the said modification in the said Sanctioned Regional Plan and for the proposed 
said modification invites suggestions / objections from the public in writingwithin 30 days from the date of 
publication of this Notice in theMaharashtra Government Gazette . 

The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, 
Ahmednagar Branch, Smt. Savitribai Phule Commercial Complex, Hall No . 105, First Floor, Near 
Aakashwani, Savedi, Ahmednagar - 414 004 . The Plan showing the proposed said modification is kept 
open for inspection to the public during office hours in their office. Regarding the proposed said modification , 
Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch , Ahmednagar is appointed as an " Officer " to 
hear the suggestions/ objections received within the stipulated period and after following legal procedure , 
the " Officer" shall submit the report thereon to Member - Secretary . 

This Notice is also be available on website www .dtp .maharashtra .gov.in . 


PRATIBHA BHADANE, 
Joint Director of Town Planning , 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 15th March 2018 . 


TI 


m 


नगर विकास विभाग 

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक नावि /प्र. छा. स./ प्रा . यो . नाशिक / कलम २० ( ४ )/ ३१२/ सन २०१८ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१९६६ (यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) मधील तरतुदीनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास “ उक्त 
प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अमलात आलेली 
आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेत मौजे गोवर्धन, तालुका नाशिक, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३८ (पै.), ४५ व ४६ (पे.) मधील १३ .०१ 
हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास “ उक्त जमिनी ” असे संबोधले आहे) शेती विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र. क्र . ४९ / 
१५/ नवि- १३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” असे 
संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनींचा वापर विभाग बदलून खालील अटींच्या अधीन राहून “ शेती विभाग ” ऐवजी “रहिवास विभाग ” असा बदल 
करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचेमत झाले होते व यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट - कलम (२) मधील तरतुदीनुसार 
उक्त जमिनी खालील अटींच्या अधीन राहून , रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते ( यापुढे 
ज्यास “प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) ; 

( १) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदीनुसार संपूर्ण जमिनींसाठी अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 

( २) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक 
राहील. 
( ३) विषयाधीन जमिनींचेविकसन करताना व विकास पश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी स्वखर्चाने करणे आवश्यक राहील . 
( ४) विषयाधीन जमिनीत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर) अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनींचेविकसन करताना अमलात आणणे आवश्यक राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


( ५) प्रस्तुत जमिनींचेविकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांकरिता प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील . 
( ६) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ता यांनी जमिनींचेविकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 
पडताळणी करण्यात यावी. 


( ७ ) विकास परवानगी देताना गंगापूर धरणाच्या FRL ( Full Reservoir Level) पासून ५०० मीटर परिघातील क्षेत्राची काटकोर 

पडताळणी करणे आवश्यक राहील व गंगापूर धरणाच्या FRL पासून ५०० मीटरच्या परीघक्षेत्रात कोणतीही विकास परवानगी अनुज्ञेय 
होणार नाही. 


( ८) विषयाधीन जागेत गंगापूर धरणाच्या FRL पासून ५०० मीटर परिघातील क्षेत्रामध्ये अर्जदार यांनी वृक्ष लागवड करणे आवश्यक आहे. 
(९ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 
( अ) अभिन्यास अंतिमत :मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( १० ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर , जमिनीत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा 

प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट- कलम (१) अन्वये निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१५ /प्र.क्र . ४९ / १५ / नवि -१३, 
दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम ( ३) च्या तरतुदीनुसार सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी 
सूचना क्रमांक नावि/प्र. छा .स ./प्रा . यो . नाशिक / कलम - २० ( ३)/मौजे गोवर्धन , तालुका नाशिक / गट नंबर ३८ ( पै.) व इतर/ १०४० , दिनांक ४ ऑगस्ट 
२०१७ अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व 
त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य 
सचिव यांचेकडे सादर केला आहे . तसेच, प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम 
जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा 
केला आहे ; 


__ आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट -कलम (४) अन्वये उक्त 
फेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात 
येत आहे . 

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे. 

नोंद 
नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे गोवर्धन, तालुका नाशिक, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३८ (पै.), ४५ व 
४६ (पै.) मधील १३ .०१ हेक्टर जमिनींचा वापर , सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून “ शेती विभाग ” ऐवजी 
“ रहिवास विभाग ” असा बदलण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ - २८, २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


अटी 
( १) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक 

राहील. 
( २) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकास पश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी स्वखर्चाने करणे आवश्यक राहील . 
( ३) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ), सौरऊर्जा अशा स्वरूपाच्या संकल्पना 

सदर जमिनींचेविकसन करताना अमलात आणणे आवश्यक राहील . 
( ४ ) प्रस्तुत जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांकरिता प्रस्तावित करणेबंधनकारक राहील . 
( ५ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ता यांनी जमिनींचेविकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणेबंधनकारक राहील. तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 

पडताळणी करण्यात यावी. 
( ६ ) विकास परवानगी देताना गंगापूर धरणाच्या FRL ( Full Reservoir Level) पासून ५०० मीटर परिघातील क्षेत्राची काटकोर 

पडताळणी करणे आवश्यक राहील व गंगापूर धरणाच्या FRL पासून ५०० मीटरच्या परीघक्षेत्रात कोणतीही विकास परवानगी अनुज्ञेय 

होणार नाही . 
( ७) विषयाधीन जागेत गंगापूर धरणाच्या FRL पासून ५०० मीटर परिघातील क्षेत्रामध्ये अर्जदार यांनी वृक्ष लागवड करणे आवश्यक आहे. 
( ८ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील. 

तक्ता 
अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 

( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
(९ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा 

प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 
वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
राहील . 

( १ ) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
( २) सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक . 
प्रस्तुत सूचना www. dtp. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


प्रतिभा भदाणे , 

सदस्य- सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक, नगररचना , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १५ मार्च २०१८ . 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ - २८, २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


III 


No. NKDN /P .S . C ./R .P . Nashik /Sect. 20 (4 )/ 312 /2018 . - Whereas , the Government has sanctioned 
the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 21st June 2013 (hereinafter referred to as “ the said 
Regional Plan ”) under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as " the said Act") and has come into force with effect from 16th September 2013 and whereas, 
in the said RegionalPlan , the land admeasuring about 13 .01 hectares bearing Gat Nos . 38 (Pt.), 45 and 46 
( Pt.) of Mouze Govardhan , taluka Nashik , district Nashik (hereinafter referred to as “ the said Land”) is 
included in Agriculture Zone ; 


and whereas, the Government vide Resolution No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as “ the said GovernmentResolution ") has issued the 
directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act , formaking changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans, and for that 
purpose constituted “ Proposal Scrutiny Committee” ; 


and whereas, the “ Proposal Scrutiny Committee ” constituted under the above mentioned Government 
Resolution is of the opinion that “ the said land" shall be deleted from " Agriculture Zone" and to be included 
in “ResidentialZone”, in accordance with the provisions of sub -section (2 ) of Section 20 of the said Act , 
subject to the following conditions (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ”). 


( 1) It shall be binding to deposit the premium amount for total area as mentioned in Government 

Resolution , dated 4th January 2016 . 


( 2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelinesmentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it. 


( 3 ) Applicant/ Developer shallmake necessary self contained arrangements to providewater supply 

Waste Water Treatment Solid Waste Disposal / Management while developing the said land 
and after Development of the said land, at his own cost. 


(4 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recycling 

while developing the said land . 


( 5 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space . 


(6 ) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the 

land and plotholder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the 
time of final sanction to development. 


( 7 ) While sanctioning development permission , area within 500 mtrs. circumference from FRL 

(Full Reservoir Level) of Gangapur Dam should be neatly checked and No development 
permission is allowed within 500 meters circumference from FRL of Gangapur Dam . 


(8 ) It shallbe binding to Applicant /Developer to plant trees within 500 meters circumference from 

FRL ofGangapur Dam in said land . 


(9) It shallbe binding to sale layout Plot / Flat of the said land as per table given below – 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७ , शके १९४० 


99 


TABLE 
Corelation of layout Plot / Flat with development of basic infrastructure 
After sanction final layout 

Sale of 25 per cent of the total plots / flats 

shall be permissible . 
After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total plots / flats 
development of basic infrastructure 

shall be permissible . 
After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the total plots / flats 
development ofbasic infrastructure 

shall be permissible . 
After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total plots / flats 
development of basic infrastructure 

shall be permissible . 
After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the totalplots / flats 
development ofbasic infrastructure 

shall be permissible . 
( 10 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land . 
and whereas, as per the provision of sub -section ( 1) of the Section 151 of the said Act, Government 
vide Notification No . TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers , under 
Section 20 (2 ) , 20 ( 3) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ; 

and whereas , in accordance with the provisions of sub -section ( 3) of Section 20 of the said Act, Joint 
Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN / P . S . C ./ R . P . Nashik /Sect. 20 ( 3 )/ 
Govardhan , taluka Nashik /S .No. 38 (Pt.) and other/ 1040 , dated 4th August 2017 has published , the notice 
regarding the proposedmodification and Assistant Director of Town Planning ,Nashik Branch , Nashik was 
appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ; 

and whereas , the Appointed Officer has submitted his Report to the Member-Secretary also the 
Proposal Scrutiny Committee , in the meeting, dated 3rd October 2017 accorded approval to this proposal 
and directed Member- Secretary to issue the finalnotification according to sub -section ( 4 ) of Section 20 , 
after payment of the premium by the Applicant. Accordingly the Applicant has deposited the premium 
amount. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of Section 20 of the said Act, 
Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification and for 
that purpose amends the aforesaid Notification , dated 21st June, 2013 as follows . 

In the said Regional Plan , the following new entry shall be added after the last entry of the Schedule 
ofModifications. 


ENTRY 


In the Nashik District Sanctioned Revised Regional Plan , the allocation of the land admeasuring 
about 13.01 hectare bearingGatNos . 38 (Pt.), 45 and 46 (Pt.) of MouzeGovardhan , taluka Nashik , district 
Nashik is changed from " Agriculture Zone" to "Residential Zone" as shown on the plan , subject to the 
following conditions. 

CONDITIONS 
( 1) It shallbe binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it . 
(2 ) Applicant /Developer shall make necessary self contained arrangements to provide water supply 

Waste Water Treatment Solid Waste Disposal / Management while developing the said land 

and after Development of the said land, at his own cost. 
(3 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recycling, 

Solar Energy while developing the said land . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


(4 ) While developing the said land it shall be binding to Applicant / Developer provide 15 per cent 

Amenity Space. 


( 5 ) It shallbe binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare ,while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the 
time of final sanction to development. 


(6 ) 


While sanctioning development permission , area within 500 mtrs circumference from FRL (Full 
Reservoir Level) of Gangapur Dam should be neatly checked and No development permission 
is allowed within 500 meters circumference from FRL of Gangapur Dam . 


( 7 ) 


It shall be binding to Applicant / Developer to plant trees within 500 meters circumference from 
FRL ofGangapur Dam in said land. 


( 8 ) It shall be binding to sale layout plot/ flat of the said land as per table given below 


TABLE 


Corelation of layout Plot / Flat with development of basic infrastructure 


(A ) 


After sanction final layout 


Sale of 25 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


After approximate 40 per cent 
development ofbasic infrastructure 


Sale of 50 per centof the total plots / flats 
shall be permissible . 


After approximate 60 per cent 
development of basic infrastructure 


Sale of 75 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


After approximate 80 per cent 
development ofbasic infrastructure 


Sale of 90 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


( E ) 


After approximate 100 per cent 
development of basic infrastructure 


Sale of 100 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


(9 ) If, the Group Housing Scheme is proposed in the layout, then Occupancy Certificate shall not be 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land. 


In case of Non -Compliance , Layout Approval and Non - Agricultural permission shall liable to be 
cancelled . 


The Part Plan showing the above said Sanctioned Modification shall be kept open for information of 
generalpublic during office hours on all working days at the following offices - 


(1) The Collector ,Nashik . 
(2 ) TheAssistant Director of Town Planning, Nashik Branch , Nashik . 
This Notice is also available on website www .dtp .maharashtra .gov. in 


PRATIBHA BHADANE , 

Member -Secretary , 
Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning , 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 15th March 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ - २८, २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० १३ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अनुसूची - एक - चालू 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई सहें नबर / गट नबर 

अंदाजित क्षेत्र 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ अन्वये . 

हे. आर/ चौ . मी . 
जिल्हा नाशिक 

८६३- ब पै. 

० १२ . ४० 


८६७ पै. 


० ३१. ०० 


८७० पै. 


० ०८ .०० 


८७१ पै. 


० ०२. ०० 


८८३ 


० 


१० . ०० 


८८६ पै. 


० 


२९ . १० 


० २८ . ३० 


८८९ पै . 


० 


१० . ०० 


८९० पै . 


० ०५. ०० 


९०२ पै. 


० १२. ९० 


९११ पै. 


० ३८ . ७७ 


९१२ पै . 


० १६. ०० 


क्रमांक भूसं/ कक्ष- १० / ३/ कावि -२०९/ २०१८. - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून कलम ११ अन्वये दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रोजी 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , यासोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनींची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम 
१५ च्या पोट- कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम 
( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

___ अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक, तालुका इगतपुरी, मौजे काळुस्ते 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 


९२४ पै . 


० ४१. ४० 


९५१ पै . 


० ०७. ०० 


८७३ पै. 


० ०४ . ०० 


४०१ पै . 


० ३४ .०० 


४२४ पै . 


० ४० . ०० 


४२२ पै . 


० ४० . ०० 


४१६ पै . 


० ५५. ०० 


३९८ पै. 


१ ७५. ०० 


९२२ पै . 


० २५. ०० 


एकूण .. 


६ ७५. ६ 


हे . आर/ चौ . मी . 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : भाम धरण पुनर्वसन गावठाणासाठी 
प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन : भाम धरण पुनर्वसन गावठाणासाठी 
समाजाला होणारे लाभ : सर्व प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन होणेस मदत 


८५४ पै . 


० ११. ०० 


८५८ पै . 


० 


३९ . ८० 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी, मौजे काळुस्ते 
भूमापन क्रमांक / 

क्षेत्र 
गट नंबर 


हे . आर 


अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात 
आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबतच्या अनुसूची-तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . 


लागू नाही 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

लागू नाही 
टीप. - उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), 
पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ 
शकेल . 


___ आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 


राधाकृष्णन बी., 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबतच्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


नाशिक , १ मार्च २०१८ . 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा 
त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


जिल्हा जळगाव 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


क्रमांक भूसंपादन / एसआर -२३/२००७. - ज्याअर्थी, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ 
च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/प्र. क्र . ७७/ अ- २, दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेड-ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 


___ परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 
__ तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) नुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


अनुसूची-एक – चालू 

जमिनींचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर 
भाग , फैजपूर यांस आदेश क्रमांक ई- टपाल २०१५/३२/९५, दिनांक ७ 
जानेवारी २०१६ अन्वये पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका यावल , गाव पाडळसे 
भूमापन क्रमांक / 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


जिल्हा जळगाव, तालुका यावल , गाव पाडळसे - चालू 
भूमापन क्रमांक / 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


हे . आर 


६८६ 


० 


पो . ख . .. 


० 


० १४ 


६८० पै . 


० 


१ 


० 


६५६ / २ पै . 


० 


६४२ पै . 


० 


६५५ 


० 


० 


० 


६४१ पै. 


० 


६५४ पै . 


० 


० 


. 


० 


६३९ पै. 


० 


६५३ पै . 


० 


५९७ पै . 


० 


० 


० 


६५० पै . 


० 


६०२ पै. 
६०४ पै. 
६०५ पै. 


० 


० 


० 


५९१ पै . 


० 


६०६/ २ पै . 


० 


५९२ पै. 


० 


. 


६०१ पै. 


० 


५९३ 


० 


६७९ पै. 


० 


५९४ पै . 


० 


० 


५९६ पै. 


० 


. 


६९१ पै . 


० 


० 


० 


५७४ पै. 


० 


६८१ पै. 


० 


० 


० 


५६७ पै. 
५७३ पै. 
५६२ पै . 


० 


६८२ पै. 


० 


० 


० 


६८४ पै. 


० 


५६१ पै . 


० 


० 


५६० / १ पै . 


० 


६८७ पै . 


० 


० 


० 


५५७ पै . 
५५३ पै. 


० 


६८५ 


पो . ख . .. 


१० ०९ 


५६०/ २ पै . 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : शेळगाव बॅरेज 
प्रकल्पाचे कामाचे वर्णन : शेळगाव बॅरेज बुडीत होणारे क्षेत्र 
संपादन . 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 

अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही 

अनुसूची - चार 
पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक एसईएसी/ 
२०१० / सीआर/ ३८२ /टीसी- २, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० अन्वयेपर्यावरण 
प्रभाव निर्धारणास मान्यता दिली असल्याने कलम ६ (२) चे परंतुकान्वये 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 

पदनाम - निरंक , आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाच्या पत्ता - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 
आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - -- 
टीप . - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , जळगाव 
मध्यम प्रकल्प विभाग , क्रमांक २, जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, 
फैजपूर भाग , फैजपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

डॉ . श्रीकुमार चिंचकर , 
उपविभागीय अधिकारी, 
फैजपूर भाग , फैजपूर , 

जिल्हा जळगाव . 
फैजपूर , १२ मार्च २०१८ . 


विभाग क्रमांक संकीर्ण- ११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ- २, दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेड-ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचेमानण्यात येईल ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश 
“ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात 
आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबतच्या अनुसूची-तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनसची- चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबतच्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा 
त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 
__ परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यासविशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) नुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर - २२ / २००७. - ज्याअर्थी, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ 
च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


१७ 


अनुसूची-एक – चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 

गट क्रमांक 


२ 


हे . आर 


याच्या नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण । 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर 
भाग, फैजपूर यांस आदेश क्रमांक सा . शा ./ भूसंपादन/ एसआर-२/२०१५/ 
३३० , दिनांक ९ मार्च २०१५ अन्वये पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 
जमिनींचे वर्णन 


पो . ख . . . 


पो . ख. .. 


जिल्हा जळगाव, तालुका यावल, गाव अंजाळे 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 

गट क्रमांक 


२३ पै. ५ 


२४ पै . 


हे . आर 


३०१/ १ पै . 
३०१/ २ पै . 


० ०५ 


पो . ख. . . 


३ 


पो . ख . . . 


० 


३०२ 


० 


३०३ 


० 


३०४ पै. 


० 


पो . ख . .. 


० 


४६५ पै. 


० 


० 


पो . ख . 


० 


४६५ पै. 


TY 


० 


४६६ पै. 


० 


४६१ पै. 


० 


पो . ख . .. 


० 


० 


४६७ पै . 


० 


४६९ पै. 


० 


४६३ पै. 


० 


पो . ख . .. 


० 


६५२ पै. 


० 


४७१ 


पो . ख . . . 


० 


४७२ पै. 


० 


पो . ख . .. 


पो . ख . .. 


० 


४७५ पै . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


अनुसूची-एक – चालू 


अनुसूची- एक - चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 

गट क्रमांक 


१ 


हे . आर 


हे . आर 


४७८ पै . 


६०९ पै. 


• 


पो . ख . .. 


" 


पो . ख . .. 


० २६ 


४७९ पै. 


६१० पै. 


० 


पो . ख . .. 


० १७ 


पो . ख . .. 


० ४७ 


६०४ पै. 


६४२ पै . 


० 


६११ 


५८४ पै . 


० 


६१७ 


० 


५८५ पै. 


पो . ख . . . 


० 


पो . ख. . . 


६८२ पै. 


० 


५८७ पै. 


O 


६१२ पै . 


० 


पो . ख . . . 


० 


५९० पै. 


पो . ख . .. 


६१८ 


० 


० 


६०३ पै. 


पो . ख . .. 


० 


६१५ 


० 


० 


६०६ पै. 


६८५ 


० 


६०५ पै. 


० 


पो . ख . .. 


६८३ 
६१६ 


० 


६०८ पै. 


० 


पो . ख . . . 


६८६ पै . 


० 


६०७ पै . 


६१९ 


० 


पो . ख . .. 


० 


५८८ पै. 


६८४ 


० 


पो . ख . .. 


६२१ 


० 


. . . 


० 


५९४ पै. 


पो . ख . .. 


६६१ 


० 


० ४७ 


६८९ पै . 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


अनुसूची- एक - चालू 


अनुसूची- एक - चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 

गट क्रमांक 


हे . आर 


hd 


६२२ 


० 


६५४ पै . 


० 


पो . ख. . . 


० 


० ०१ 


६३७ पै. 


० 


६२४ पै. 


० 


पो . ख 


. 


: 


० 


० 


६२५ 


६४५ पै. 


: 


० 


६४७ 


० 


59 


६४८ 


: 


० 


६२६ 


० 


: 


६५५ पै. 


० 


० 


: 


६५० 


० 


६२७ पै . 


० 


० 


: 


२८ 


६५३ 


० 


० 


० ०१ 


: 


६५६ 


० 


६२८ 


० 


: 


६५७ पै. 


० 


० 


: 


६५९ 


० 


LU 


६२९ पै. 


० 


: 


० 


० 


: 


६३० 


० 


६६२ पै. 


: 


४२ 


० 


० 


६७९ पै. 


: 


० 


६३१ 


० 


. 


४२ 


: 


६ 


다 


० 


० 


: 


६७८ पै. 


० 


६३३ 


: 


० 


M 


___ 


६६५ पै. 


० 


० 


: 


० 


६६० 


० 


: 


६६६ 


० 


६३२ 


० 


: 


० ७४ 


० 


o ०१ 


: 


० 


६६७ पै. 


० 


६३४ 


० 


: 


० 


० 


ol 


: 


६६८ पै. 


० 


६५१ 


० 


: 


६७० 


० 


६३५ पै. 


० 


२ 


० 


: 


० 


० ०१ 


६७१ पै . 


० 


६४३ पै. 


० 


० 


६४९ 


६७२ पै . 


० 


० 


010 


६४४ पै . 


० 


प 


पो . ख . .. 


६८० पै . 


० 


० 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


अनुसूची-एक – चालू 


अनुसूची- एक - चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 

गट क्रमांक 


हे . आर 


ho 


६८१ पै. 


५५२ /१ पै. 


० 


पो . ख .. 


० 


४६८ पै. 


पो . ख . .. 


५६५ पै . 


पो . ख. .. 


० 


४७० पै . 


पो . ख . . . 


५८३ पै. 


० 


पो . ख . .. 


० 


५४१ पै . 


पो . ख . .. 


६०२ पै. 


० 


पो . ख . .. 


० 


६२० 


- 


पो . ख . .. 


४८२ पै . 


० 


पो . ख . .. 


० 


६ 


६२३ पै . 


६ 


४८१ पै . 


० 


६६४ पै . 


पो . ख . .. 


पो . ख . .. 


० ३४ 


० 


४८६- अ पै . 


० 


४५९ पै. 


पो . ख . . . 


० 


पो . ख . .. 


६६९ पै. 


५९५ पै. 


० 


पो . ख . .. 


० 


६१३ पै. 


६४१ पै. 


० 


६१४ पै . 


४७३ पै. 


० 


. 


. 


पो . ख . .. 


० 


५४५ - अ पै . 


४७४ पै . 


० 


पो . ख . .. 


. 


पो . ख. . . 


० 


५४९ पै. 


० 


पो . ख . .. 


६५८ 


० 


५५० पै. 


० 


पो . ख . .. 


५६४ 


५५१ पै . 


पो . ख . .. 


० 


पो . ख . .. 


० ११ 


० १० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


२१ 


अनुसूची - दोन 

कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण, मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. तसेच दिनांक १ मार्च २०१८ रोजी 
प्रकल्पाचे नाव : शेळगाव बॅरेज 

होळी, दिनांक २ मार्च २०१८ रोजी धुलीवंदन , दिनांक ४ मार्च २०१८ 
प्रकल्पाचे कामाचे वर्णन : शेळगाव बॅरेज बुडीत होणारे क्षेत्र 

रोजी तिथीनुसार शिवजयंती व दिनांक ६ मार्च २०१८ रोजी रंगपंचमी हे 
संपादन . 

उत्सव जिल्ह्यात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात चालू असून त्याअनुषंगाने अहमदनगर 

जिल्ह्यात त्याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही , 
समाजाला होणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 

याबाबत कळविले आहे. 
अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही 

या पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
अनुसूची - चार 

शक्यता नाकारता येत नाही . म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 

निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक एसईएसी/ 
२०१०/सीआर/३८२/टीसी- २, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० अन्वये पर्यावरण 

हद्दीत दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
प्रभाव निर्धारणास मान्यता दिली असल्याने कलम ६ (२ ) चे परंतुकान्वये १४ मार्च २०१८ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम, 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 

१९५१ चे कलम ३७ ( १) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत 
अनुसूची - पाच 

पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र, दिनांक २७ मार्च 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

२०१८ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून 

मी , संदिप निचित , अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , मला मुंबई 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम - निरंक , आवश्यकता नाही. 

पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या 

अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाच्या पत्ता - निरंक 

कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

करण्यास मनाई करीत आहे : 
आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 
टीप . - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, जळगाव ( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
मध्यम प्रकल्प विभाग, क्रमांक २ , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , __ लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल, अशी कोणतीही 
फैजपूर भाग , फैजपूर यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

वस्तू बरोबर नेणे ; 
डॉ . श्रीकुमार चिंचकर , 
उपविभागीय अधिकारी , 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
फैजपूर भाग, फैजपूर , 

उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा 

जिल्हा जळगाव . करणे ; 
फैजपूर , १२ मार्च २०१८. 

( क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 

करणे ; 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

( ड ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये 

तयार करणे ; 


आदेश 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 


क्रमांक डीसी/कार्या ९ - ब -१/ ४८२/ २०१८ . – पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/ १४९० / 
२०१८ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ चे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात 
सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


(फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस, पाचपेक्षा जास्त । 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे . 


कारणावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय 
तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुंबई - नागपूर 
समृद्धी महामार्गासाठी, शेतकयांना शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने , 
त्याचेनिषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील 
मालेगाव हे शहर अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, येवला , 
चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध 
कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह 
निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात 
दिनांक १ मार्च २०१८ चे ०० . ०० ते दिनांक १५ मार्च २०१८ चे २४ .०० 
वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे 
आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी विनंती 
केली आहे. 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम . 


( क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 
घेतली आहे, अशा व्यक्ती. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
१४ मार्च २०१८ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात ( मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे 
कलम ३७ (१) ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे :- - 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


संदिप निचित , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

अहमदनगर. 


( क) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील , अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


अहमदनगर , २७ फेब्रुवारी २०१८ . 


( ख) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) अन्वये 


आदेश 


( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 


( घ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे; 


क्रमांक कक्ष- १/पीओएल-१/ १०४५/२०१८. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४ / ३७ (१) (३)/ 
१२१४ / २०१८ , दिनांक ५ मार्च २०१८ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था 
विषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, 
अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे 
गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू-मुस्लिम यांच्यात क्षुल्लक 


(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे . 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


२३ 


तशी चिन्हे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास , 
तसेच शीख समाजाचेव्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही. 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी दिनांक ७ ऑक्टोबर 
२०१७ रोजीचे पत्रान्वये अशी विनंती केली आहे की , अहमदनगर 
शहरामध्ये दुपारी १३ . ०० ते १५. ०० वाजेचे दरम्यान वाहतुकीची वर्दळ 
कमी असल्याने यावेळेत जीवनावश्यक वस्तूंची माल वाहतूक करणाऱ्या 
हलक्या / जड वाहनांना अहमदनगर शहरात बाजारपेठेत प्रवेश देण्यात 
यावा. तरी दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ च्या अधिसूचनेमध्ये अंशत : बदल 
करून सुधारित अधिसूचना निर्गमित करणेत यावी, असे नमूद केले आहे. 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा 
मिरवणुकीस , मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे. 


त्याअर्थी, मला शासन अधिसूचना क्रमांक MVA-0589/ CR-1061 / 
TRA- 2, dated 19th May 1990 , M. G. G. IV - A, dated 20th 
September 1990 तसेच मोटार वाहन कायदा कलम , ११५ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सुधारित अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


सदरहू निर्बध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही . त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना, तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 
लागू राहणार नाहीत . 


(१) औरंगाबाद - मनमाड या शहराकडून येऊन पुणे व कल्याण 
शहराकडे जाणारी जड वाहतूक करणारी वाहने शेंडी - निंबळक - 
केडगावमार्गे पुणे व कल्याण शहराकडे वळविण्यात यावी. 


(२) पुणेकडून येऊन मनमाड व औरंगाबाद शहराकडे जाणारी जड 
वाहतूक करणारी वाहने केडगाव -निंबळक - शेंडीमार्गे मनमाड व औरंगाबाद 
शहराकडे वळविण्यात यावी . 


सदरचा आदेश दिनांक ६ मार्च २०१८ चे ०० . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक १५ मार्च२०१८ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द सोडून ) अमलात राहील . 


(३) अहमदनगर शहरातील एमआयडीसीमध्ये, बाजारपेठेमध्ये येणाऱ्या 
सर्व प्रकारची माल वाहतूक करणाऱ्या ( हलकी व अवजड) वाहनांना 
सकाळी ८ . ०० ते रात्रौ १० . ०० कालावधीमध्ये प्रतिबंध करण्यात यावा. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१८ रोजी माझ्या सहीनिशी 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक . 


तथापी, दुपारी १. ०० ते ३. ०० वाजता या कालावधीत अहमदनगर 
शहरातील बाजारपेठेमध्ये येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंची (सार्वजनिक 
वितरण व्यवस्थेतील अन्नधान्याची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसह) वाहतूक 
करणाऱ्या हलक्या व अवजड वाहनांना प्रवेश करता येईल . 


नाशिक , ५ मार्च २०१८ . 


( ४) त्याचप्रमाणे दुपारी १. ०० ते ३. ०० वाजताचे कालावधी वगळून 
इतर वेळेत अहमदनगर शहर हद्दीमध्ये कोणत्याही सार्वजनिक जागांवर 
किंवा रस्त्याचे आजूबाजूस हलक्या व अवजड मालवाहू वाहनांना उभे 
करण्यास / पार्किंग करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


संदिप निचित , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


अहमदनगर . 


क्रमांक कावि / डीसी/९ - ब / १५ / २०१८ . - ज्याअर्थी, अहमदनगर 
महानगरपालिका हद्दीमधून जड वाहनांची रहदारी मोठ्या प्रमाणात होत 
असल्याने व त्यामुळे अपघात होत असल्याने या कार्यालयाकडील दिनांक 
४ ऑगस्ट २०१५ रोजीचे अधिसूचनेनुसार जड वाहनांचे अहमदनगर 
महानगरपालिका हद्दीमधून वाहतुकीकरिता काही प्रमाणात निर्बंध घालण्यात 
आले होते. 


अहमदनगर , ८ फेब्रुवारी २०१८ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ - २८, २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम 

३ ( १ ) अन्वये. 


जिल्हा जळगाव 


दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल 
अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट- कलम (१) मध्ये 
करण्यात आली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन , 
अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी 
नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . 

त्याअर्थी, निर्मलाई फाऊंडेशन , अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी 
झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनींच्या भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय 
करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास 
सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील . 


अनुसूची 

जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव , तालुका पारोळा 
भूमापन क्रमांक / 

भूसंपादनासाठी 
गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 


हे . आर 


मौजे मंगरूळ 


२३०/ २ 


.. 


० 


० १० 


२२९ / १ - क 


० 


क्रमांक भूसंपादन / एसआर- ३२ / ९५/ ५६ / २०१६ / कावि - ३४ / २०१८ . 
ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनःस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या पोट- कलम १०९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ 
मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना 
काढण्याची तरतूद नमूद आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४ / 
प्र . क्र . ७७ / अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये 
व्याख्या केल्याप्रमाणे एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, जामदाडावा कालवा, पारोळा शाखा, कि . मी . १३ ते 
लघु पाटबंधारे तलाव , खोलसर , मौजे मंगरूळ व मौजे मोरफळ , तालुका 
पारोळा, जिल्हा जळगाव कालवा या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यात 
यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी 
संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे. 

आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ ( १ ) 
नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे 
आवश्यक असल्याचे वाटते . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ ( छ) नुसार जिल्हाधिकारी, 
जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई-टपाल/ २०१५ / ३२ /९५/ ५६ / २०१६, 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय 
अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा 
समुचित शासनाचा हेतू असल्यास , ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत नगरपालिका किंवा यथास्थिती 
महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा 


२५६/ २ 


० 


२२९ / १ - अ 


० 


२२९ / १- ब/ अ 


० 


२२९ / १- ब / अ 


० 


२५२ 


० 


२५१ 


० 


२८९ / ३ 


० 


२५० 


० 


२४९ 


० 


२९१ 


० 


२९३ 


० 


२९५ 


० 


२९६ 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


२५ 


अनुसूची - चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


हे . आर 


मौजे मंगरूळ - चालू 


२९८ / २ - ब 


.. 


० २० 


२९८ / २ - अ 


० 


२९८ / १ 


० 


७५/ २ 


० 


७५/ ३ 


० 


मौजे मोरफळ 


११३/ २ 


.. 


० 


० २५ 


११३/ १/ २- अ 


० 


१११/ २ - ब 


० 


११८ / १ - ब 


० 


११३/ १ / २- ब 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण- ११ / २०१४/ 
प्र . क्र . ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये 
व्याख्या केल्याप्रमाणे एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, अंजनी उजवा कालवा, कि . मी. १ ते ५ मधील 
सुटलेल्या गटाचा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे एरंडोल, तालुका एरंडोल या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यात यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित 
शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे. 

आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ ( १) 
नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे 
आवश्यक असल्याचे वाटते. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ (छ) नुसार जिल्हाधिकारी, 
जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई- टपाल/ ९५/ २०१६/ १२२/ २०१६ , 
दिनांक १० मार्च २०१६ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय 
अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा 
समुचित शासनाचा हेतू असल्यास , ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत नगरपालिका किंवा यथास्थिती 
महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा 
दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल 
अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट- कलम (१) मध्ये 
करण्यात आली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन , 
अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी 
नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. 

त्याअर्थी, निर्मलाई फाऊंडेशन, अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी 
झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनींच्या भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय 
करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास 
सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील . 


० 


११३/ १ / ४ 


.. 


० 


० २० 


विजयानंद शर्मा, 
उपविभागीय अधिकारी , 
एरंडोल भाग, एरंडोल , 

जिल्हा जळगाव . 


एरंडोल , ९ मार्च २०१८. 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम 

३ ( १ ) अन्वये. 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन / एसआर- १२२/२०१६ / कावि - ३५ / २०१८. ज्याअर्थी, 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुन : स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या पोट 
कलम १०९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र 
शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची 
तरतूद नमूद आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


अनुसूची 

जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल, मौजे एरंडोल 
भूमापन क्रमांक / 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


हे . आर 


२३२ / २- अ/ १ 


० ३५ 


विजयानंद शर्मा, 
उपविभागीय अधिकारी , 
एरंडोल भाग, एरंडोल , 

जिल्हा जळगाव . 


एरंडोल , १३ मार्च २०१८ . 


जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे . 

आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ (१ ) 
नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे 
आवश्यक असल्याचे वाटते . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ (छ) नुसार जिल्हाधिकारी, 
जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई- टपाल/ २०१५ / ३२/ ९५/ एसआर 
४१/ २०१५, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले 
आहे . 
__ आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा 
समुचित शासनाचा हेतू असल्यास, ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत नगरपालिका किंवा यथास्थिती 
महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा 
दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल 
अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( १) मध्ये 
करण्यात आली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन, 
अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी 
नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . 

त्याअर्थी, निर्मलाई फाऊंडेशन, अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी 
झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनींच्या भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय 
करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास 
सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील . 

अनुसूची 

जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका पारोळा 
भूमापन क्रमांक / 

भूसंपादनासाठी 
गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम 

३ ( १ ) अन्वये. 
जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / एसआर- ४१ / ३२/ ९५ / कावि - ४२ / २०१८. ज्याअर्थी, 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनःस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या पोट 
कलम १०९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र 
शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची 
तरतूद नमूद आहे . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४ / 
प्र . क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये 
व्याख्या केल्याप्रमाणे एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, पारोळा पाटशाखेच्या भोंडण अक्वेडक्टपासून लघु 
पाटबंधारे तलाव , शिरसमणी, तालुका पारोळा पर्यंत भरण कालव्याच्या 
कामासाठी, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
यात यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी 
संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 


हे . आर 


मौजे भोंडणदिगर 


३८ / १ - अ + १ - ब 


० 


० 


० 


० 


३८ / २ 
३७/ २ 
१५/ १ - अ 
१५/ १ - ब 
१६ / १ 
४० / १ 
४० / २ 


० 


० 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


२७ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची – चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक 
गट क्रमांक 


२ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


मौजे भोंडणदिगर – चालू 


मौजे पोपटनगर – चालू 


० 


० 


० 


९१/ ४ 
११४ / १ 
११४/ २ 


० 


० 


० 


४१ / १ 
४१/ २ - अ + २- ब 
४३/ १ 
३२/ २ 
१८ / २ 
१७/ १ 


० 


१०२ 


० 


०४२ 


० 


० 


० 


० 


११६ 
१६०/ १ 
८९/ २ 
८९/ ३ 


मौजे पोपटनगर 


० 


० 


० 


० 


० 


१४५ 
१७८ / १ 


० 


० 


4 


० 


मौजे शिरसमणी 


० 


० 


० 


० 


ola 


९० / १ - ब 
९० / २ 
१४६ 
१४७/ १ - अ 
१४७/ १ - अ 
१४७/ २ 
१७९ / १ 
१७९ / २ 
१७९ / ३ 
१७९ / ४ 
१५४/ २ 
११३/ १ 
११३/ १ पै . 


० 


५२७ / १ - ब 
५२७/ २ - अ 
५२७ / १ - अ 
५१६ 
५१७/ १ 


० 


0in 


० 


० 


० 


० 


० ०१ 


० 


५१८ 


० 


० 


० 


० 


५१९ 
४३२ 
३१६/ २ 


० 


० 


० 


११३/ २ 


० 


४३३ 


० 


० 


१९ / १ 


० 


० 


० 


० 


० 


१११/ २ 
१११/ ३ 
१११/ ४ 
९४/ १ 
११५ / १ - अ 
११५/ १ - ब 


० 


० 


० 


० 


० 


Xo 


० 


०४ 


११५ / १ - क 


० 


० 


0 


१४२ 


० 


० 


१४४ 


० 


० 


१२/ १ 
११ 
८ / ४ 
३ - ब/ २ 


० 


० 


१०३/ २ 
९८/ २ 


० 


० 


९१ / १ 


० 


४१ 


० 


० 


९१/ २ 
९१/ ३ 


० 


. . . 


० 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ - २८, २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


अनुसूची - चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


हे . आर 


ho० 


मौजे शिरसमणी – चालू 


: 


: 


० 


० 


: 


५२८ 
५२६ 
४२ / १ / ३ - अ 


० 


: 


० 


: 


३ - अ 


.. . 


० १६ 


विजयानंद शर्मा, 
उपविभागीय अधिकारी, 
एरंडोल भाग, एरंडोल , 

जिल्हा जळगाव. 


संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे. 

आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ (१ ) 
नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे 
आवश्यक असल्याचे वाटते . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ ( छ) नुसार जिल्हाधिकारी, 
जळगाव तथा मुख्य भूसंपादन अधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 
एसआर-३२/ ९५ /१५२ / २०१६ , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये 
सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा 
समुचित शासनाचा हेतू असल्यास, ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत नगरपालिका किंवा यथास्थिती 
महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा 
दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल 
अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( १) मध्ये 
करण्यात आली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन , 
अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी 
नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . 

त्याअर्थी, निर्मलाई फाऊंडेशन , अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी 
झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनींच्या भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय 
करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास 
सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील . 

__ अनुसूची 

जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका पारोळा, मौजे वडगाव पं . ए . 
भूमापन क्रमांक / 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


एरंडोल, १३ मार्च २०१८ . 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम 

३ ( १) अन्वये. 
जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन/ एसआर- ३२/९५/ १५२/ २०१६/ कावि - ४५/ २०१८. 
ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनःस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या पोट - कलम १०९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ 
मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना 
काढण्याची तरतूद नमूद आहे . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण- ११ / २०१४/ 
प्र . क्र . ७७ / अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये 
व्याख्या केल्याप्रमाणे एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या 
संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, मौजे उमरे, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव 
येथील गाव तलाव तयार करण्यासाठी या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यात 
यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी 


हे. आर 


२३/ ५ 


. .. 


१ ७० 


२३/ ६ पैकी 


.. 


० ३४ 


विजयानंद शर्मा, 
उपविभागीय अधिकारी, 
एरंडोल भाग, एरंडोल , 

जिल्हा जळगाव . 


एरंडोल , १५ मार्च २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७ , शके १९४० 


अध्यक्षा, नगरपंचायत यांजकडून 
शिंदखेडा नगरपंचायत , शिंदखेडा 

जाहीर सूचना 
क्रमांक २३० / सन २०१८. - शिंदखेडा नगरपंचायतीने ठराव क्रमांक १० , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ अन्वये नगरपंचायत हद्दीत समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना तयार करण्याचा ठराव , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ व २३ 
अन्वये जाहीर केला होता . 

त्याप्रमाणे शिंदखेडा शहराची प्रारूप विकास योजना तयार करण्यात आली असून सदर प्रारूप विकास योजना शिंदखेडा नगरपंचायतीने ठराव क्रमांक २, 
दिनांक १५ मार्च२०१८ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २६ (१ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 

शिंदखेडा नगरपंचायतीची प्रारूप विकास योजना व त्यासंबंधीचा संक्षिप्त अहवाल ज्यावर अध्यक्षा, सौ . रजनी अनिल वानखेडे, शिंदखेडा 
नगरपंचायत , शिंदखेडा यांनी दिनांकासह स्वाक्षरी केली आहे की , सदर प्रारूप विकास योजना नगरपंचायतीच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या 
वेळेत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खुली ठेवण्यात आलेली आहे. विकास योजनेच्या सत्यप्रती अथवा उतारे नागरिकांना 
योग्य त्या किमतीत नगरपंचायत कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध होऊ शकतील . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २६ ( १) अन्वये प्रारूप विकास योजना शिंदखेडा प्रसिद्ध केल्याचे जाहीर 
प्रकटन महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या दिवसापासून ३० दिवसांचे आत नागरिकांकडून तत्संबंधीच्या ज्या सूचना व हरकती येतील , 
त्यावर उक्त विकास योजना शासनाकडे अंतिम मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी नगरपंचायतीकडून योग्य तो विचार केला जाईल. सूचना वा हरकती 
अध्यक्षा, शिंदखेडा नगरपंचायत , शिंदखेडा यांचेकडे लेखी स्वरूपात विहित मुदतीत सादर करण्यात याव्यात . 

सौ . रजनी अनिल वानखेडे, 

अध्यक्षा , 

शिंदखेडा नगरपंचायत, 
धुळे, १५ मार्च २०१८. 

तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे . 


SHINDKHEDA NAGARPANCHAYAT, SHINDKHEDA 


Notice 
No. 230 / 2018 . – The Shindkheda Nagarpanchayat by its Resolution No. 10 , dated 25th February 
2015 has declared its intention to prepare the Draft Development Plan of Shindkheda for area within the 
jurisdiction under Section 21 and 23 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Accordingly the Draft Development Plan of Shindkheda (hereinafter referred as " the said Development 
Plan " ) has been prepared and the same is published by the Shindkheda Nagarpanchayat, Shindkheda 
vide its Resolution No. 2 , dated 15th March 2018 as per Section 26 (1) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 . 

The Draft Development Plan of Shindkheda along with the brief report thereon has been duly signed 
with date by the President, Nagarpanchayat and is kept open for inspection of public in the Nagarpanchayat 
Office during office hours . The certified copies there of or extract thereof would be available for sale to the 
public at reasonable price in Nagarpanchayat Office during office hours . 

As per Section 26 ( 1) of the said act, any suggestions or objections received from the public within 30 
days from the date of publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette shall be 
considered by the Nagarpanchayat before submitting the said Development Plan to Governmentfor final 
sanction . The suggestions and objections in writing shall be submitted to the President, Nagarpanchayat, 
Shindkheda. 


Mrs . RAJANI ANIL WANKHEDE , 

President , 
Shindkheda Nagarpanchayat, Shindkheda , 

taluka Shindkheda , district Dhule . 


Shindkheda , 15th March 2018 . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ - २८, २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


अध्यक्ष, नगरपरिषद यांजकडून 

देवळाली-प्रवरा नगरपरिषद, देवळाली - प्रवरा 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये 

क्रमांक काविप्रक्र / बांध/ ६१९ / सन २०१८. - अध्यक्ष , देवळाली- प्रवरा नगरपरिषद , देवळाली- प्रवरा, तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर 
यांचेकडील देवळाली नगरपरिषदेची ( दुसरी सुधारित) विकास योजना, महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
१६१२ / ५२४ (न)/ पुनर्बाधणी क्रमांक ६० /प्र. क्र . १०५ / २०१२ / नवि -९ , दिनांक ३० मार्च २०१३ अन्वयेमंजूर केलेली आहे . 

आता, प्रस्तुत मंजूर दुसरी सुधारित शहर विकास योजनेमध्ये देवळाली-प्रवरा नगरपरिषदेने दिनांक ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी सर्वसाधारण सभेने 
मंजूर केलेला ठराव क्रमांक ८, दिनांक २० सप्टेंबर २०१६ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये 
खालीलप्रमाणे गौण फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 
मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव 

प्रस्तावित गौण फेरबदल 


देवळाली- प्रवरा नगरपरिषद, देवळाली- प्रवरा यांचे हद्दीतील 
मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक ५८ , गट क्रमांक 
५११ पैकी मधील क्षेत्र १ हेक्टर २० आर हे ट्रक टर्मिनस 
( Truck Terminus ) करिता आरक्षित आहे . 


देवळाली-प्रवरा नगरपरिषद, देवळाली-प्रवरा यांचे हद्दीतील 
मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ५८ , गट क्रमांक 
५११ पैकी मधील क्षेत्र १ हेक्टर २० आर हे ट्रक टर्मिनस 
(Truck Terminus) या आरक्षणातून वगळण्यात येऊन 
निवासी क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करणे . 


वरील गौण फेरबदल दर्शविणारे भाग नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ देवळाली- प्रवरा नगरपरिषद, देवळाली- प्रवरा, तालुका राहुरी, जिल्हा 
अहमदनगर यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास खुले ठेवणेत आलेले आहेत . 

प्रस्तुत गौण फेरबदलाबाबत कोणाच्या काही हरकती / सूचना असतील, तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यांचे आत नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. नगरपरिषदेकडून सदरचा प्रस्ताव शासनास 
मंजुरीसाठी सादर करणेपूर्वी सदरच्या सूचना / हरकतीबाबत विचार केला जाईल . मुदतीनंतर आलेल्या सूचनांचा / हरकतींचा विचार केला जाणार नाही. 


सत्यजित चंद्रशेखर कदम , 

अध्यक्ष , 
देवळाली-प्रवरा नगरपरिषद , देवळाली-प्रवरा , 

तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर . 


देवळाली-प्रवरा , ९ मार्च २०१८ . 


DEOLALI-PRAVARA MUNICIPAL COUNCIL 


Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


क्रमांक काविप्रक्र / बांध/६१९ / सन २०१८. - Fromthe President of Deolali- Pravara Municipal Council, Deolali- Pravara , 
taluka Rahuri, district Ahmednagar (Second Revised ) Development Plan of Deolali-Pravara Municipal 
Council has been sanctioned by the Urban Development Department of Government of Maharashtra vide 
its Notification No . TPS - 1612/ 524 ( N)/ Recon. No. 60/ CR- 105 ( N) ( A)/ 2012/ UD - 9 , dated 30th March 2013. 

Now the Deolali-Pravara Municipal Council has proposed following minor modification in the said 
Development Plan under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 as Council 
resolved vide its Council Resolution No. 8 , dated 20th September 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


39 


Proposed Minor Modification 


Existing Proposal in Sanctioned 

Development Plan 


In the Sanctioned Development Plan of 

In the Sanctioned Development Plan of 
Deolali -Pravara MunicipalCouncil the 

Deolali -Pravara Municipal Council the 
Gat No . 511 (Part) Reservation Site 

GatNo . 511 (Part)Reservation Site No. 
No. 58 its area of01 Hectare 20 Are is 

58 its area of01Hectare 20 Are Reserved 
reserved for Truck Terminus . 

for Truck Terminus is to be deleted 
from reservation of Truck Terminus and 

included in the Residential Zone. 
The part of plan showing aforesaid -proposed minor modification is kept open for inspection for the 
public during the office hours on all working days in the office ofDeolali -Pravara Municipal Council . 

Those , who have to take suggestions / objections on the proposal of aforesaid minor modification 
may submit their suggestions / objections to Deolali-Pravara Municipal Council in writing within one month 
from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette . The suggestions / 
objections will be considered by the Councilbefore submitting the proposal of proposed modification to 
the Government for sanction . Any Suggestion / objection received after time limit will notbe considered . 


SATYAJIT CHANDRASHEKAR KADAM , 

___ President , 
Deolali- Pravara Municipal Council, 
Deolali- Pravara , taluka Rahuri, 

district Ahmednagar. 


Deolali-Pravara , 9th March 2018 . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

मध्यंतरीय अवसायन आदेश 
क्रमांक विनियमन /मजूर संस्था/ मध्यंतरीय अव . आदेश/ १३८४/ 
२०१७ .- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिरपूर , 
जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
( १) ( क) ( एक) ( दोन ) (तीन) ( चार) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संजय मजूर सहकारी सोसायटी मर्यादित , अर्थेबु । ।, तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/पीआरडी/( एल)/ ७०९ / 
१९९४-९५, दिनांक २३ जून १९९४ या संस्थेचा कारभार गुंडाळावा 
आणि याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेकरिता अवसायक 
म्हणून श्री. एन . वाय . जोशी, सहायक सहकार अधिकारी अधीन सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, शिरपूर यांची नेमणूक करीत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे नियम ८७ मध्ये 
निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सदर संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक महिन्याच्या आत खालील सही करणार यांचेकडे हा मध्यंतरीय 
आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबतचा खुलासा स्वत : अगर 
प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीने खालील सही करणार यांचे समक्ष या कार्यालयात 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता हजर राहून 
करावा. वर नमूद दिवशी व वेळी आपण लेखी आणि समर्पक खुलासा 
सादर न केल्यास आपल्या संस्थेने अधिनियम , नियम तसेच उपविधीनुसार 
कामकाज करणे बंद केले आहे असे गृहित धरून सदरचा अवसायनाचा 
अंतरिम आदेश अंतिम करण्यात येईल , याची नोंद घ्यावी . 


सदर संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर, वस्तूंवर आणि दावायोग्य 
हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा तितकाच अधिकार आहे असे 
आढळून येईल ती मालमत्ता वस्तू किंवा संस्थेच्या संबंधातील पुस्तके , 
कागदपत्रे व हजर दस्तऐवज यांचा ताबा/नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट 
अवसायक यांच्याकडे तत्काळ स्वाधीन करावे. 

सदरचा आदेश दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही 
आणि कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

मनोज चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , 

जिल्हा धुळे . 
शिरपूर , २७ ऑक्टोबर २०१७. 


अधिसूचना 
क्रमांक एनएसके / सीएचडी/ जीएनएल/ ५३७१ / ७१४ / सन २०१७. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चांदवड यांनी मुख्यप्रवर्तक जय 
जय योगेश्वर बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , जोपुळ , 
तालुका चांदवड , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० (१) नुसार संस्थेचे 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ - २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० 


वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 

सविता प्र. शेळके , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , चांदवड , 
TIGTE , 20 TOT 2090 . 

जिल्हा नाशिक . 


remained with Smt. M . S . Kochar, Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Niphad . 

Certified that Smt. S . K . Dugaonkar would 
have continued to officiate in the post of 2nd 

Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Niphad if she had not 
proceeded on leave for the period from 6th 
December 2017 and 7th December 2017 (Note 
2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
(Pay) Rules, 1981). 

S . R . SHARMA, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 
Nashik , 6th December 2017 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE 

Order 
No. EST/8727 / 2017 . - The Principal District 
and Sessions Judge, Nashik is pleased to pass 
the following Order : 

Earned leave for one ( 1 ) day i. e . 4th 
December 2017 prefixing Sunday falling on 3rd 
December 2017 is hereby granted as an Ex 
post -facto sanction to Shri. S . T. Pandey, District 
Judge - 7 and Additional Sessions Judge , Nashik . 

Charge during the absence of Shri. S . T. 
Pandey, District Judge-7 and Additional Sessions 
Judge , Nashik remained with Shri. G . P . 
Deshmukh , District Judge - 9 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 

Certified that Shri . S . T. Pandey would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge -7 and Additional Sessions Judge , Nashik if 
he had not proceeded on leave for the period 
from 4th December 2017 (Note 2 below Rule 39 ( 2) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981) . 

SURYAKANT S . SHINDE, 

Principal District and 

Sessions Judge , Nashik . 
Nashik , 11th December 2017 . 


BY I/C PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE 

Order 
No. EST/8677 / 2017 . - The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following Order : 

Earned leave for six (6 ) day on 11th 
December 2017 to 16th December 2017 
prefixing holidays falling on 9th December 2017 
and 10th December 2017 and suffixing Sunday 
falling on 17th December 2017 with permission 
to leave headquarter with effect from 9th 
December 2017 after Lok Nyayalaya to 18th 
December 2017 before office hours is hereby 
granted to Shri. S . G . Landge , Joint Civil Judge , 
Senior Division , Malegaon . 

Charge during the absence of Shri. S . G . 
Landge , Joint Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon is kept with Shri. R . S . Karankal, Civil 
Judge , Senior Division , Malegaon . 

Certified that Shri. S . G . Landge would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge , Senior Division , Malegaon if he had not 
proceeded on leave for the period from 11th 
December 2017 to 16th December 2017 (Note 2 
below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
(Pay) Rules, 1981). 

S . R . SHARMA, 
1/ c Principal District and 

Sessions Judge , Nashik . 
Nashik , 7th December 2017 . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No . EST / 8641/2017. - Earned leave for two (2 ) 
day on 6th December 2017 and 7th December 
2017 is hereby granted to Smt. S . K . 
Dugaonkar, 2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Niphad . 

Charge during the absence of Smt. S . K . 
Dugaonkar, 2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Niphad 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE- 411 006 . EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


